प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१३ मधील 
पॅकेज क्र.एमएच-१९८१ (_-०८४) गोराडी ते 
प्रजिमा-११ रस्ता सा.क्र.०/००० ते ६/८२७०, 
ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार या रस्त्याच्या कामास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.१८३/बांधकाम-२ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१४/प्र.क्र.१६७/योजना-९, 
दि.२७.०७.२०१७ 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः C.E/PMGSY/LY4Z/2020, FEAT २०.१०.२०२०. 

3) NRIDA, नवी fest यांचे पत्र NRIDA-POI7(24)/9/2017-JD(Tech)(E:356490), 
Dated-19.01.2022 

४) व्यय अग्रक्रम समितीचे दिनांक ०५ ऑक्टोबर,२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


यरस्तावना:- 


प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१३ मधील पॅकेज क्र. एमएच-१९८१ (_-०८४) गोराडी ते 


प्रजिमा-११ रस्ता सा.क्र.०/००० ते ६/८२०, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार या रस्त्याच्या कामास संदर्भ क्र. १ 


येथील दिनांक २७ जुले, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.४८१.५७ लक्ष (केंद्र हिस्सा रू.२८८.९४ 
जु 


लक्ष व राज्य हिस्सा रू.१९२.६३ लक्ष) इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


सदर कामाचा कार्यारंभ आदेशा दिनांक २८.०३.२०१८ रोजी देण्यात आला आहे. 


२. सदर मंजूर रस्त्याची संपूर्ण लांबी ही सातपुडा पर्वतरांगेमधून जात असून, सदर भूभाग हा 


आदिवासी बहुल व वनविभागाच्या अखत्यारीत जमिनीचा आहे. तसेच सदर पर्वतरांगांमधील काही भाग 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.१८३/बांधकाम-२ 


ठिसूळ असून मोठ्या पावसादरम्यान दरडी कोसळण्याचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. सदर रस्त्याचे 


सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) हा उपलब्ध वन विभागाच्या नकाशांवरून, स्थळाकृती THR, 


पायवाटा इत्यादीच्या सहाय्याने तयार करण्यात आला होता. रस्ता निर्मितीच्या प्रत्यक्ष कार्यवहनाच्या 


वेळी वनविभाने सुचविलेल्या नविन अळाईनमेंट नुसार पर्वतरांगांमधीलळ दगडफोडीच्या प्रमाणात वाढ 


झाली. तसेच या बदलांमुळे वार्षिक पर्जन्यमान ९५०॥॥॥ शी सुसंगत क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर हे जुन्या 


(DPR) प्रमाणे पुरेसे नसल्याने पावसाळयात पाण्याचा अतिरिक्त निचरा होण्यासाठी धापा ड्रेन व छोटया 


पुलांच्या संख्येत वाढ करणे अनिवार्य झाले. तसेच रस्ता सुरक्षाविषयक उपाययोजनांत अधिकची वाढ 


करण्यात आल्यामुळे रस्ता निर्मितीच्या खर्चात वाढ झाल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव, 


मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांनी संदर्भ 


क्र.२ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. 


सदर रस्त्याच्या बांधकामाच्या सुधारित वाव व वाढीव खर्चास केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, 


नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्र. येथील पत्रान्वये मान्यता प्रदान केली आहे. 


३. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१३ मधील पॅकेज क्र. एमएच-१९८१ (_-०८४) गोराडी ते 


प्रजिमा-११ रस्ता सा.क्र.०/००० ते ६/८२०, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार या रस्त्याचे सातपुडा पर्वताच्या 


भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि वनविभागाने सूचविल्यानुसार रस्त्याच्या अलाइनमेंट बदल झाल्यामुळे 


सदर कामाच्या मूळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन TAS निर्णय:- 


प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१३ मधील पॅकेज क्र. एमएच-१९८१ (_-०८४) गोराडी ते 


प्रजिमा-११ रस्ता सा.क्र.०/००० ते ६/८२०, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार या रस्त्याच्या कामाच्या 


किंमतीमध्ये प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या कारणांमूळे वाढ झाल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची 


आव्यकता आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.१८३/बांधकाम-२ 


२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खाळील प्रमाणे वाढ होत आहे. 


(रु.लक्ष) 


पॅकेज कामाचे नाव 


मूळ सुधारित खर्च | प्रशासकीय | प्रशासकीय 

क्रमांक प्रशासकीय मान्यता मान्यता 
मान्यता रक्कमेपेक्षा | रकमेपेक्षा 

किंमत अधिकचा । जास्तीच्या 

खर्च खर्चाची 


टक्केवारी 
पॅकेज क्र. । प्रधानमंत्री ग्रामसडक | 829.40 १७५.१३ 
एमएच- | योजना टप्पा-१३ 
१९८१ | edie पॅकेज क्र. 
एमएच-१९८१ (_-०८४) 
TRIS! ते प्रजिमा-११ 
रस्ता सा.क्र.०/००० ते 
६/८२०, ता.अक्राणी, 
जि.नंदुरबार 


४७७.२३५ 9328.82 ८४३.२३५ 


(केंद्र शासन 
हिस्सा 
रू.२८८.९४ 
लक्ष व राज्य 
शासन हिस्सा 
रू.१०३५.९८ 
लक्ष) 


= 


३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास रू.१३२४.९२ लक्ष इतका 


अंतिम खर्च असून, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १७५.१३ % जास्तीचा म्हणजेच 


रू.८४३.३५ लक्ष जास्तीचा आहे. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ ओ) 


नुसार सुधारित अंदाजपत्रकातील aller सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% पेक्षा 


SARITA (१७५.१३ %) असल्याने सदर प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिलेली आहे. 


त्यानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१३ मधील पॅकेज क्र. एमएच-१९८१ (_-०८४) गोराडी ते 


प्रजिमा-११ रस्ता सा.क्र.०/००० ते ६/८२०, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार या रस्त्याच्या रू.१३२४.९२ लक्ष 


इतक्या रकमेस खालील नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.१८३/बांधकाम-२ 


४.१ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार C-DAC पुणे यांच्या मदतीने OMMAS संगणक 
प्रणालीमध्ये योग्य ते बदल केळे जातील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४.२ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. 

४.३ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय नियम, CVC तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समितीचे प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन 
करावे व त्रुटींची पूर्तता करावी. 

४.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 
निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार 
नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्यात 
यावी. 

५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत नवीन 


रस्ते व पूल बांधणी व अस्तित्वातील रस्त्याचे दर्जोन्नतीकरण (के.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 


(कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे- yous ५२३३ व 'केंद्र हिस्सा Go Tah) ५०५४ ५२२४ या 


लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पार पडलेल्या 


बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या 


इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११९१४२००९३७२० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASHANT —_ zs 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 


V | N AYA K R A £8c505422af66a5628314537e, postalCcode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDD 


CA4FBC964F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT 
p AT | L VINAYAKRAO PATIL 


Date: 2024.01.19 19:12:21 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम विकास विभाग, नवी दिल्ली यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.१८३/बांधकाम-२ 


२. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा.मंत्री, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

४. सहसचिव (आरसी) व संचालक National Rural Infrastructure Development Agency 
(NRIDA), 7a दिल्ली. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

७. प्रधान सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

८. संचालक (Technical), National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA),7at 
दिल्ली. 

९. संचालक (Project-I), National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA) ,नवी 
दिल्ली. 

१०.सचिव (मुमंग्रासयो), ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार. 

१२.मुख्य अभियंता, प्रमंग्रासयो, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

१३.वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अधीक्षक अभियंता, प्रमंग्रासयो, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१५.कार्यकारी अभियंता, प्रमंग्रासयो, नंदुरबार. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

१७.आय.टी.नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे. 

१८. कक्ष अधिकारी(बांध-१), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.निवडनस्ती-बांधकाम-२ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


